Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ४०] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ९ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 


विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 
नाही. 


पृष्ठे 
१-५३ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१ - ९ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११६८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- २- कावि- ५६१-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग 
क्रमांक संकिर्ण ११-२०१४-प्र.क्र . ७७ - अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) 
याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


अ .-एक -१ (१६७३ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा आला करण्यात आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनूसची-दोनमध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनिची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापित होत असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 

आणि, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्येदिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सुट 

देता येईल . 
परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तीला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आहे) याच्या नियम 
१० च्या उपनियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१७-२०१८, गाव- जैतापूर , तालुका- भातकूली, जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


. 


हे . आर 


१ 


० ११ 


६ / १ अ 
६/३ 


२ 


० ०७ 


३ 


0 ०५ 


४ 


५ 


६/४ 
३/१ 
३/२ 
३/३ 
३/४ 


६ 


७ 


० ०६ 


८ 


३/५ 


O 


९ 


३/६ 


१० 


३/७ 


O 


११ 


५/३ 


० १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


१२ 


४/१ पै . 


० ०६ 


१३ 


४/१ पै . 


० ०६ 


१४ 


४/२ 


०६५ 


१५ 


४/२ अ 


०६५ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


० ८२ 


: 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

निम्न पेढी प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्ता चेचरवाडी ते भातकुली रा . मा . क्र . ३० ९ रस्त्याच्या बांधकामाकरिता. 
सामाजिक मिळणारे लाभ 

निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी वाहतुकीकरिता लाभ . 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


।। 


: 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ महसुल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट 
देण्यात आली आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे नांव व पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसुचनेतील तपशिल :- निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


: 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ११६९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भू.सं.अ.का.- कावि- ५६२-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .-७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचीत शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचीत शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आहे. ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आहे .) आवश्यक आहे अथवा तीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -दोन मध्ये दिलेले आहे. आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्येदिलेली आहेत. ( विस्थापण होणर असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमूद करावा.) 

त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थीतीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून विशेष सुट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकार भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आहे) याच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमातील 
जिल्हाधिका-याची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिलधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करत आहे. 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१७-२०१८ , गाव - कूमागड , तालुका- भातकुली, जिल्हा अमरावती. 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

सं.मो. प्रमाणे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३४ 


O 


२ 


३३ 


००७ 


३ 


३२ 


४ 


१६ 


O 


५ 


१५ 


००१ 


६ 


१४ 


००१ 


७ 


१२ पैकी 


००८ 


८ 


१४७ 


० ८६ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


१ ११ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : -निम्न पेढी प्रकल्प. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी रस्ता चेचरवाडी ते भातकुली रा. मा . क्र .३०९ रस्त्याच्या बांधकामाकरता. 
निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पर्यायी वाहतुकीकरिता लाभ . 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९, २०१९/ आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजेचा सारांश :-( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला): सामाजिक प्रभाव 
निर्धारण सारांश :-महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट 
देण्यात आली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : -प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :- निरंक . 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धाप्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


शैलेश नवाल , 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११७० . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक म.अ. -विभूसंअ .( अवप्र ) क्र . ४- कावि -६१८-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांनी मौजा अंबाडा कंडारी सपन मध्यम प्रकल्पाच्या प्रयोजनाकरिता 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५-प्र.अ .३४- अ.-२, दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत 
त्यांचे पत्र क्र . जा.क्र . २१२९ - अमप्रवि -रेशा- सपन प्रकल्प -२०१८ , दिनांक १९ मे , २०१८ नुसार भूसंपादन प्रस्ताव २७-४७-२०१७-१८ , मौजा अंबाडा 
कंडारी , ता . अचलपूर , जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ०.१७ हे . आर. चा प्रस्ताव जिल्हाधिकरी , अमरावती यांचेकडे सादर केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश क्र . ४९९ -२०१८, दिनांक १ जून , २०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक 
१२ मे , २०१५ व दिनांक ३० मे , २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक महसुल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७ 
प्र.क्र . १२- अ-२, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अवप्र क्र.४, अमरावती तथा सदस्य 
सचिन जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे. 


अनुसूची ( एक ) 


खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे. 


अ- एक -२ (१६७३ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


अनुसूची -दोन 
प्रकल्पासाठी जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने संपादीत करतांना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील 
कलमे २६ ते ३० च्या शेड्यूल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधीत जमिनीसाठी परिगणीत होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव 
देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 

अनुसूची- तीन 
संबंधीत भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलीत धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदीपद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
मध्यम प्रकल्प विभाग, अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला 
संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 

संबंधीत भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता , अमरावती मध्यम प्रकल्प विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 

अनुसूची- चार 
भूसंपादन ( सरळ खरेदी) प्रकरण क्रमांक २७-४७-२०१७-१८, मौजा अंबाडा कंडारी , तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती सपन मध्यम 
प्रकल्पाच्या कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील 


अ.क्र . 


मौजा 


गट / सर्व्हे क्र . 


भूधारणा प्रकार 


नमुना ७/१२ प्रमाणे खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


अंबाडा कंडारी 


३०१ 


१ 


३६९ 


० ०५ 


२ 


३०२ 


१ 


२०८ 


0 ०४ 


3 


३० ९ 


१ 


१ ९ ३ 


० ०८ 


एकूण 


० १७ 


अजय लहाणे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 

अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ तथा 
सदस्य सचिव ,जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ११७१. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ . 

शुद्धीपत्र 


क्रमांक अका - भूसं .- कावी - ७५४-२०१९. 


उपविभागीय अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी अचलपूर यांचे कार्यालयीन धारकेवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-४७-२००७-०८ , मौजा 
बोराळा, ता . चांदुरबाजार , जि . अमरावती (बोराळा ते खराळा रस्त्याचे कामाकरिता) या प्रकरणात भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक , अमरावती विभागीय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९४१ 


७ 


पुरवणी , दिनांक ८-१४ नोव्हेंबर , २०१८ / कार्तिक १७-२३, शके १ ९ ४० ला पृष्ठ क्रमांक ३ ते ५, अनुक्रमांक १४४५ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . 
ती दुरूस्तीसह खालीलप्रमाणे वाचावी . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३७-४७-२००७-०८ , मौजा खराळा, ता . चांदुरबाजार, जि . अमरावती 


या करिता 


असे वाचावे 


अ.क्र . सर्व्हे नं ./ गट नं . अंदाजित संपादित 

क्षेत्र 


अ.क्र . सर्व्हे नं ./ गट नं . अंदाजित संपादित 

क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


२० 


५/१ 


० ००८ 


२० 


५८/१ 


० ००८ 


अचलपूर : 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ . 


एस . एस . अपार , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११७२ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक भूसं - मंअ- कावि - ८०५-२०१९ . - 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशीम यांचे पत्र क्रमांक भू.सं.- अका-कावि -७०९ , दिनांक २३ जुलै, २०१९ अन्वये 
उपविभागीय अधिकारी व भूसंपादन अधिकारी, वाशीम यांचे फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१८-२०१९ , मौजे केनवड , ता. रिसोड , 
जि . वाशिम, यामध्ये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक , अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक १५-२१ ऑगस्ट , २०१९ रोजी 
पृष्ठ क्रमांक १५-१७, अनुक्रमांक १०४७ वर प्रसिद्ध झालेली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 
या करिता 

असे वाचावे 


. 


सर्व्हे नं ./ गट नं . अंदाजित संपादित 

क्षेत्र 


सर्व्हे नं ./ गट नं . अंदाजित संपादित 

क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


३७० 


१ २ ९ 


३७० 


१३५ 


३७१ 


६४९ 


३७१ 


० ९ ० 


३७१ 


१४२ 


३७१ 


० ८२ 


एकूण . 


१० ९ ८ 


एकूण . 


१० ९ ८ 


प्रकाश राऊत , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 


वाशीम : 
दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


भूसंपादन अधिकारी , वाशीम . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ११७३ . 


प्रभारी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक उविअ - अका - भूसं - कावि - १३८८-२०१९. - 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती ( जलसंपदा विभाग ) चांदी नदी प्रकल्पाचे धरणाचे 
बांधकाम या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र . ३४ - अ.-२, दिनांक १२ मे, २०१५ व दिनांक 
३० सप्टेंबर , २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने जलसंपदा विभागातर्फे कार्यकारी 
अभियंता, यांचेनावे घेण्याबाबत चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचेकडे सादर केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्रमांक अ.का.-प्र.अ.- भूसंपादन- कावि -४३९-२०१९, जिल्हाधिकारी कार्यालय , दिनांक ११ 
जुलै , २०१९ अन्वये उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय 
तसेच शासन परिपत्रक महसुल व वन विभाग क्र . एलक्युएन ०१-२०१७-प्र.क्र . १२ - अ -२, दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत 
निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता, उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , श्री . राजेंद्र इंगळे, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चांदूर रेल्वे याद्वारे. 


- 


( एक ) अनुसूची- एकमध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने जलसंपदा विभागातर्फे कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 

प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषन विभाग, अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 


. 


( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेतांना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूसंपादन कायदा, २०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या व शेड्यूल-१ 

च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परीगणीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के रक्कम वाढीव देवून मोबदला निश्चित 
करण्यात येईल . 


( तीन ) संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे जलसंपदा विभागातर्फे कार्यकारी अभियंता, 

पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय 
समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्र (विकल्प) मागवीत आहे . 


संबंधित भूधारकांनी ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) सहा . कार्यकारी अभियंता / कार्यकारी अभियंता , 
पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना उपविभागीय अधिकारी , चांदुर रेल्वे / कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , 
अमरावती यांचेकार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / जलसंपदा विभागाच्या प्राधिकृत अधिका-यामार्फत भूधारकांना 
उपलब्ध करून देण्यात येईल . 


सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत उपविभागीय अधिकारी, चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये कार्यकारी 
अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग , ( जेल रोड) , अमरावती ४४४६०३ प्राधिकृत अधिका -यांच्या कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना 
किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरिक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ३-९ , २०१९ / आश्विन ११-१७, शके १९ ४१ 


९ 


अनुसूची - चार 
खरेदी द्यावयाच्या जमिनीचा तपशील 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७-२०१८-२०१९, मौजा पहुर, ता . नांदगाव ( खं), जिल्हा अमरावती. 


अ.क्र . 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्र ./ 

गट नं . 


सरळ खरेदी करावयाचे 

क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . 


आर . 


१ 


नांदगांव ( खंडेश्वर ) 


पहुर 


५ ९ / २ / २ पैकी 


० १० 


२ 


५७/ १ / क पैकी 


० २६ 


३ 


५७/ १ / ड पैकी 


० १८ 


८ 


३ ९ / २ पैकी 


० १४ 


एकूण . 


०६८ 


चांदूर रेल्वे : 


राजेंद्र इंगळे , 
प्रभारी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चांदूर रेल्वे. 


दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ११७४ . 


BY COMMISSIONER OF TEXTILE & ADDITIONAL REGISTRAR , CO -OPERATIVE SOCIETIES 


No. SPM- D - 6 - Regn- 7008-2019 .---- 


Commissioner of Textitle and Additional Registrar, Co-operative Societies, State of Maharashtra , Nagpur,hereby 
Certify that Eklvya Adivasi Sahakari Sootgirni Ltd., Rajegaon ( Tivi), Taluka Gathangi, District Yavatmal has been regis 
tered under Section 9 ( 1) of the Maharashtra Co -operative Societies Act, 1960 , (Maharashtra Act, No. XXIV of 1961). The 
Registration Number of the society is No. YML-PRG-( A )-CT- 15 , Dated .... August , 2019 , and the same has been 
clsssified as “ Processing Society" Sub Class “ Agricultural Processing Society” under Section 12 ( 1) of the said Act read 
with Rule 10 ( 1) of the Maharashtra Co -operative Societies Rules , 1961. 


Dr.MADHAVIKHODE -CHAWARE , 
Commissioner of Textile & 

Additional Registrar, 
Co -operative Societies , 
State ofMaharashtra , Nagpur. 


Nagpur : 
Dated the 26th August 2019. 


अ.- एक-३ ( १६७३ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES ,NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI 
SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


